RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ५, अंक २२]] 


बुधवार , ऑगस्ट १४ , २०१ ९ / श्रावण २३, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ४५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 

अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १८. - महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६ यामध्ये आणखी 

सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश . 


१-३ 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ ऑगस्ट २०१९ . 
MAHARASHTRA ORDINANCE No. XVIII OF 2019 . 


AN ORDINANCE 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA 

PUBLIC UNIVERSITIES ACT , 2016 . 

सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १८ . 
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६ यामध्ये 

सुधारणा 

करण्याकरिता अध्यादेश . 
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; 
२०१७ चा 

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६ 
महा. ६. यामध्ये आणखी 

सुधारणा करण्याकरिता , 

महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक 
व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे 


आणखी 


त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत : 
(१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ ( दुसरी सुधारणा) अध्यादेश , २०१९ असे म्हणावे. संक्षिप्त नाव व 

प्रारंभ . 
( २) तो , तात्काळ अंमलात येईल . 


१ . 


( १ ) 


भाग चार - ४५-१ 


